मान्यतेने, 


उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील 
कार्यालयातील कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी/अधिक्षक/ 
प्रबंधक (गट-ब) या पदावरील अधिकाऱ्यांच्या सन 
२०२३ मधील नियतकालिक बदल्यांबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०२३/प्र.क्र. ६८/मशि-१ 


मंत्रालय विस्तार, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ३० मे, २०२३. 


आदेश 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियम आणि शासकीय कर्तव्य पार पडतांना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ हा दिनांक ०१ जुले, २००६ पासून अंमलात आला आहे. सदर 
अधिनियमातील कलम ३ (१) मधील तरतूदीनुसार, बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्याच्या 
संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील कार्यालयातील कनिष्ठ प्रशासन 
अधिकारी/अधिक्षक/प्रबंधक (गट-ब) पदावरील खाळीळ अधिकाऱ्यांची बदलीने त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ 
क्रमांक ५ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


उच्च शिक्षण 


अ. | अधिकाऱ्यांचे नाव | सध्या कार्यरत असलेले बदलीनंतरचे कार्यालय शेरा 
क्र कार्यालय 
[9] २ SS SS 4 द 
i . श्री. हनुमंत कल्याण | विभागीय सहसंचालक, | भारतीय प्रशासकोय सेवा पुर्व | प्रशासकीय 
आसलकर उच्च शिक्षण, अमरावती | प्रशिक्षण केंद्र, अमरावती श्री. 
विभाग, अमरावती मानकर यांच्या बदलीने Raa 
पदी) 
२. श्री. रामराव मधुकर | विभागीय सहसंचालक, | विभागीय सहसंचालक, उच्च | प्रशासकोय 
राठोड उच्च शिक्षण, जळगांव | शिक्षण, अमरावती 
विभाग, जळगांव (श्री. आसलकर यांच्या बदलीने 
रिक्‍त पदी) 
३. | श्री. विलास भारतीय प्रशासकीय सेवा | शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान | प्रशासकीय 
शंकरराव मानकर =| yd प्रशिक्षण केंद्र, | संस्था, अमरावती (रिक्‍त पदी) 
अमरावती 
४. | श्री. योगेठ अरविद । विभागीय सहसंचालक | उच्च शिक्षण संचालनालय, पुणे | प्रशासकीय 
आहेर उच्च शिक्षण, नागपूर (रिक्‍त पदी) 
५. श्री. गणेडा वामन विभागीय सहसंचालक | राज्य प्रशासकोय व्यवसाय | विनंतीनुसार 
पाटील उच्च शिक्षण, नांदेड । प्रशिक्षण संस्था, मुंबई (श्रीम. 
विभाग, नांदेड गुळवे यांच्या बदलीने रिक्‍त पदी) 
६. श्रीमती सरिता राज्य प्रशासकीय | विभागीय सहसंचालक sed | विनंतीनुसार 
मुरलीधर गुळवे व्यवसाय प्रशिक्षण संस्था, | शिक्षण, नांदेड विभाग, नांदेड 
मुंबई (श्री. गणेड& पाटील यांच्या 
बदलीने रिक्‍त पदी) 
७. | श्री. भागीनाथ विभागीय सहसंचालक | शासकीय न्यायसहायक विज्ञान | विनंतीनुसार 
साहेबराव जाधव उच्च शिक्षण, नांदेड | संस्था, औरंगाबाद (रिक्‍त पदी) 


विभाग, नांदेड 


शासन आदेडा क्रमांकः बदली-२०२३/प्र.क्र. ६८/मशि-१ 


२. संबंधित कार्यालय प्रमुख यांनी बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांना बदलीच्या ठिकाणी रूजू होण्यासाठी 
तात्काळ कार्यमुक्त करावे. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांनी सध्या कार्यरत असलेल्या कार्यालयातून त्यांची बदली 
नंतरची पदस्थापना केलेल्या कार्यालयात तात्काळ रुजू व्हावे. 
३. संबंधित कार्यालय प्रमुख यांनी बदली झालेले अधिकारी संबंधित कार्यालयामधून कार्यमुक्त होऊन 
रुजू होण्यासाठी आल्यानंतर त्यांना विनाविलंब रुजू करुन घ्यावे. संबंधित कार्यालय प्रमुख यांनी रुजू 
होण्यासाठी आलेल्या अधिकाऱ्यास रुजू करुन न घेतल्यामुळे सक्तीचा प्रतिक्षाकाळ SOA काम न करता वेतन 
व भत्ते देण्याचा प्रसंग उद्भवल्यास संबंधित कार्यालय प्रमुख यांना जबाबदार धरण्यात येईल. तसेच, कार्यमुक्त 
झाल्यापासून बदली झालेल्या ठिकाणी रुजू होईपर्यंतच्या कालावधीत कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर 
करण्यात येणार नाही. 
४. सदर आदेशाद्वारे बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांना दिनांक १५ जुन, २०२३ पर्यंत कार्यमुक्त करण्याची 
कार्यवाही संबंधित कार्यालय प्रमुखांनी करावी. तसेच बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांचे दिनांक ०१ जुले, २०२३ 
पासूनचे वेतन बदलीपूर्वीच्या कार्यालयाकडून काढले जाणार नाही याची जबाबदारी संबंधित आहरण व 
संवितरण अधिकाऱ्यांची राहील. 
५. सदर बदली आदेशाबाबतचा कार्यपालन अहवाल संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांनी दिनांक २५ जुन, 
२०२३ पर्यंत शासनास सादर करावा. 
६. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०५३०१८१२००३२०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


HARIRAM 
VYANKATRAO PARHATE 


(ह. व्यं. Ferd) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
२. सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, 
३. सर्व प्राचार्य/ संचालक, शासकीय महाविद्यालये/संस्था. 
. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१ व २, मुंबई व नागपूर 
५. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई 
६. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
. संबंधित अधिकारी (कार्यालय प्रमुखामार्फत) 
८. निवडनस्ती. 
प्रत, 
१. मा. मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


